संचालक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र 
राज्य, मुंबई यांचे आस्थापनेवरील सहाय्यक 
सरकारी अभियोक्ता, गट "अ" या पदावरील 
नियुक्ती रद्द करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्रमांक :- डीपीपी-०९१६/प्र.क्र.२४३/पोल-१०, 
२रामजला, मंत्रालय, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मुंबई- ४०० ०03२. 
दिनांक :- १९ डिसेंबर, २०१८ 


वाचा :- १) गृह विभाग, शासन आदेशा क्रमांक डीपीपी-०९१६/प्र.क्र.२४३/पोळ-१०, 
दिनांक २९ सप्टेंबर, २०१७ 
२) संचाळक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र 
क्रमांक सअआस्था/८९/१४१/२०१८, दिनांक १२ जानेवारी, २०१८ 


प्रस्तावना :- 
या विभागातर्फे शासन मागणीपत्र क्रमांक डीपीपी-२०१२३/प्र.क्र.२०६/पोळ-१०, दिनांक 


११.०५.२०१५ च्या अनुषंगाने महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत सहाय्यक “सरकारी अभियोक्ता, 


सरकारी अभियोग संचाळनालय, गट - अ” या पदाच्या विज्ञापित १७५ जागांकरिता निवड प्रक्रिया 


पार पडली असून महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने त्यांच्या दिनांक २२.०९.२०१६ व दिनांक 


२८.०९.२०१६ च्या गोपनिय पत्रांद्वारे १७४ उमेदवारांची गुणवत्ताक्रमानुसार यादी सादर केली होती. 


त्यानुसार १७४ उमेदवारांपैकी १६५ उमेदवारांच्या "महाराष्ट्र शासकीय गट "अ" व गट "ब" 


(राजपत्रित व अराजपत्रित) पदांवर सरळसेवेने व पदोन्नतीने नियुक्तीसाठी महसुली विभाग वाटप 


नियम २०१५ व दुसरी सुधारणा सन २०१७ तील तरतुदीनुसार "परिविक्षाधीन सहाय्यक सरकारी 


अभियोक्ता, गट "अ" " या पदावर नियुक्त्या करण्यात आल्या होत्या. सदर नियुक्‍ती आदेशामध्ये 


उमेदवाराने सदर पदावर हजर होण्यास ३० दिवसांचा काळावधी देण्यात आला होता. या 


आदेशातील अनुक्रमांक १३, श्री. चव्हाण विश्वजीत बिपीनचंद्र, अनुक्रमांक ९४, श्री. वानरे 


मनोजकुमार महावीर व अनुक्रमांक १०२, श्री. पाटील सागर आनंदराव हे विहित कालावधीत हजर 


होणे आवश्‍यक होते. तथापि, ते सदर पदावर अद्यापपर्यन्त हजर झालेले नाहीत. त्यामुळे श्री. 


चव्हाण विश्वजीत बिपीनचंद्र, श्री. वानरे मनोजकुमार महावीर व श्री. पाटील सागर आनंदराव हे 


शासन आदेश क्रमांकः डीपीपी-०९१६/प्र.क्र.२४३/पोल-१० 


उपरोक्त पदावर झासन सेवेत कार्य करण्यासाठी स्वारस्य नसल्याचे दिसून येते. या कारणास्तव या 


तीन उमेदवारांची नियुक्‍ती रद्द करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 


AIR आदेठा :- 


महाराष्ट्र आयोग पुरस्कृत उमेदवार श्री. चव्हाण विश्वजीत बिपीनचंद्र, श्री. वानरे 


मनोजकुमार महावीर व श्री. पाटील सागर आनंदराव यांची सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता, गट "अ 


या पदावर संदर्भाधीन शासन आदेशान्वये खाळील प्रमाणे करण्यात आलेली नियुक्ती या 


आदेशान्वये रद्द करण्यात येत आहे. :- 


शासन । शिफारस नांव प्रवग वाटप करण्यात नियुक्तीचा 
आदेशातील | क्रमांक आलेला महसूली जिल्हा 
अ.क्र. विभाग 
१३ १३ चव्हाण विश्वजीत खुला पुणे सातारा 
बिपीनचंद्र साधारण ८ 
९४ ९६ वानरे मनोजकुमार ।इ.मा.व. । अमरावती अकोला 
महावीर साधारण 
१९ 
१०२ १०५ | पाटील सागर खुला कोकण २ मुंबई 
आनंदराव क्रीडा ४ 


२. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८१२१९११४९१९७१२९ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Kishor Shyamrao Bhalerao 

DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Home Department, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 

2.5.4.20=ce6f6edd7e1 dfc6b4d6b65b7d93aalaldb 
cf0ec79c7c2143850ff6e8fdcb4cOd, 


Kishor 
Shyamrao > lei core 
का 

(किशोर भालेराव) 
उप सचिव (विधि), महाराष्ट्र शासन, गृह विभाग 
प्रति, 

१. श्री. चव्हाण विश्वजीत बिपीनचंद्र, सी-४०३, तिरुपती कँपस, फेस-१ को-ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग 

सोसायटी, लेन नं. २, तिरुपती गार्डन मंगल कार्यालय जवळ, टिंग्रेनगर, पुणे ४११ ०१५. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः डीपीपी-०९१६/प्र.क्र.२४३/पोल-१० 


२. श्री. वानरे मनोजकुमार महावीर, चव्हाण ले आऊट, योजना कॉलनी नं. २, सिव्हिल लाईन्स, 
ता. जि. वाशिम - ४४४५०५. 

३. श्री. पाटील सागर आनंदराव, ५६४/७२, ५ वा मजला, पुष्पावती बिल्डींग, शारदा हॉटेल समोर, 
चंदनवाडी, चिराबाजार, जे. एस.एस.रोड, मुंबई ४०० ००२. 


प्रत, 
१. संचालक, अभियोग संचालनालय, खेतान भवन, ५ वा मजला, सदनिका क्र.८, जे.टाटा मार्ग, 
चर्चगेट, मुंबई ४०० ०२१. 

२. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई 

३. सामान्य प्रशासन विभाग (कार्यासन १२ व १६ब), मंत्रालय, मुंबई. 

४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर. 
५. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

६. प्रधान सचिव (अ. व सु.) यांचे स्वीय सहाय्यक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

८. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

९. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी 
१०.निवड नस्ती/पोल १०. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


